सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या कामासाठी 
आव्यक असलेला ५५,०४,१६,०००/- 
एवढा आकस्मिकता निधी अग्रीम मंजूर 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण ३६१५/प्र.क्र. ३१८/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ४ एप्रिल, २०१६. 


संदर्भ:- १) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं/१७/६१६२/ सीसीटीएनएस/ 
१५/२०१०, दिनांक १०/०३/२०१६. 

२) केंद्रिय शासनाचे पत्र क्र. 5.९०. ४९(३)/२०१५-१४९९, Dt. १६/३/२०१६ 

३) वित्त विभागाचे ज्ञापन क्र. अकनि-२०१६/प्र.क्र.१/अर्थसंकल्प-११, दि. २.४.२०१६. 
प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजनेअंतर्गत राज्यात सीसीटीएनएस प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. 
सदर प्रकल्पाद्वारे राज्यातील सर्व पोलीस ठाणे व सर्व वरिष्ठ पोळीस कार्यालय CAS सॉफ्टवेअरद्वारे 
जोडण्यात आलेली आहेत. सदर सीसीटीएनएस प्रकल्प संपूर्णपणे (१००%) केंद्र पुरस्कृत असून केंद्र 
शासनाने दि. १६/३/२०१६ च्या पत्रान्वये या प्रकल्पासाठी रु.५५,०४,१६,०००/- एवढा निधी वितरित केला 
आहे. सदर निधी सीसीटीएनएस प्रकल्पाच्या विविध कामासाठी खर्च करण्यात येणार आहे. हा निधी राज्य 
शासनास प्राप्त झाल्यामुळे व या योजने संबंधित Hare मागील वर्षापासून काही तरतूद 
नसल्यामुळे आकस्मिकता निधीतून रु. ५५,०४,१६,०००/- एवढा निधी अग्निम मंजूर करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय:- 

केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजने अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी 
शासन ज्ञापन वित्त विभाग क्र. आकनि-२०१६/प्र.क्र.१/अर्थसंकल्प-११, दिनांक २.४.२०१६ अन्वये मंजूर 
करण्यात आलेल्या रु. ५५,०४,१६,०००/-(रुपये पंचावन्न कोटी चार लाख सोळा हजार फक्त) एवढा 
आकरस्मिकता निधीतून अग्रीम मंजूर करण्यात येत आहे. 


> हा निधी “मागणी क्र.बी-१, २०५५-पोळीस(००) १०९-जिल्हा पोलीस (00) (00) (११ गुन्हा व 
गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा (२०५५ ०६२२), (योजनांतर्गत) ३१- सहायक अनुदाने 
(वेतनेत्तर) ” या लेखाशीर्षाखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. यासाठी आकस्मिकता निधी संकेतांक 
(८००० ७१८२) असा आहे. 


३. कोषागारातून निधी आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना 
नियंत्रण अधिकारी तर त्यांच्या अंतर्गत आहरण व संवितरण अधिका-याला आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणुन प्राधिकृत करण्यात येत आहे. आहरण व संवितरण अधिका-याने सदर निधी कोषागारातून आहरित 
करुन या निधीचा धनादेश 'सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ३६१५/प्र.क्र. ३१८/पोल-३ 


महामंडळ, मुंबई' यांच्या नावाने काढावा व तो 'सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस 
गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई' यांच्याकडे सुपुर्द करावा. 


४.  आकस्मिकता निधी अग्रीम रकमेतून खर्च करण्याची देयके सादर करण्यासंदर्भात पुढील सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
(एक) आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी रक्‍कम सूपूर्द करण्यासंबंधीच्या आदेशात 


आगाऊ रक्कमेतून खर्च करताना सादर करण्यात येणाऱ्या देयकावर 
“आकस्मिकता निधी अग्नीम, शासन ज्ञापन वित्त विभाग क्र.आकनि- 
२०१६/प्र.क्र.१/अर्थसंकल्प-११, दिनांक २.४.२०१६ आकस्मिकता निधी संकेतांक 
(८००० ७१८२) अन्वये मंजूर” असे लाल शाईने लिहावे. 

(दोन) आकस्मिकता निधी अग्रीम रकमेतून खर्च करण्यासाठी वेगळी देयके सादर करावीत. 


(तीन) देयकावर जोडलेल्या संगणक चिठ्ठीवर अर्थसंकल्प शीर्षाचा कोड नंबर लिहण्यात यावा. 


(वार) आकस्मिकता निधी अग्रीमातून करावयाच्या खर्चासंबधी देयके काढताना आकस्मिकता 
निधी संकेतांकाचा वापर करावा. 


प. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई हे वरील मंजूरीप्रमाणे अकस्मिकता निधीतून अग्रीम 
रक्‍कम खर्च करताना गुन्हा व गुन्हेगारी माग काढण्यासाठी नेटवर्क यंत्रणा या बाबींच्यासाठीच खरेदीवर 
खर्च करण्यास जबाबदार राहतील. तसेच सदरहू अग्रीमातून प्रत्यक्ष खर्च केल्याची माहिती त्यांनी 
शासनास दिनांक ३०.६.२०१६ पूर्वी अवगत करावी. 


द. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १७५/२०१६/व्यय-७, दि.३०.३.२०१६ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१६०४०४१३२९४९७७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Kailas Arjun 


Ka i | ठे S A rj ५1 n oe o=Government Of 


Maharashtra, ou=Deputy Secretary, 
Gaikwad पका 
(कैलास गायकवाड) 
उपसचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) पोलीस महासंचालक,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ३६१५/प्र.क्र. ३१८/पोळ-३ 


३) अपर पोलीस महासंचालक (नि व स॑), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) अपर पोलीस महासंचालक, एससीआरबी, सीआयडी, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोळीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, 
वरळी, मुंबई 
) महालेखा (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 
७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०)वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-७/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
99) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
92) निवडनस्ती, गृह विभाग (पोल-३). 


vo 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


